पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या 
आस्थापनेवर सहाय्यक पोलीस 
आयुक्त, wer विभाग, 
औरंगाबाद शहर या नविन विभागाच्या 
निर्मितीबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपीओ १३१५/प्र.क्र.३२९/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०१६ 


वाचा: 


१) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.ओपीओ-१३८९/०४५२/प्र.क्र.४९८/पोल-३, 
दिनांक ५ ऑगस्ट १९९१ 
२) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-अ/४७/पो.आ.औरंगाबाद 
शाहर/३६०/२०१५, दिनांक १९ नोव्हेंबर,२०१५ 
3) TA आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांचे पत्र क्र.पोआआ/कक्ष-२/निर्मिती/२०१५-९३८, 
दिनांक ७ जुले, २०१५ 


प्रस्तावना: 


सन १९९१ साली औरंगाबाद पोलीस अधीक्षक कार्यक्षेत्राचे विभाजन होऊन औरंगाबाद 


Jerrad! संदर्भाधिन क्र.१ वरील दिनांक ५.८.१९९१ च्या शासन निर्णयान्वये स्वतंत्र पोळीस 


आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले. दिनांक १९.१०.१९९१ पासुन पोळीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर 


यांचे कार्यालय कार्यान्वित झाले आहे. 


पोळीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर यांचे अधीनस्त सद्य:स्थितीत १५ पोलीस स्टेशन कार्यरत 
आहेत. 


पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांच्या आस्थापनेवर सध्या १) शहर विभाग २) छावणी 


विभाग ३) सिडको विभाग अस्तित्वात असून सदर विभागाकरिता ३ सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त तसेच १) 


प्रशासन २) विशेष शाखा ३) नियंत्रण शाखा ४) गुन्हे शाखा याकरिता ४ असे एकूण ७ सहाय्यक पोलीस 


आयुक्‍त कार्यालय कार्यरत आहेत. 


सध्या कार्यरत असलेल्या सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, शहर विभाग व सहाय्यक पोलीस 


आयुक्त, छावणी विभाग यांच्या कामकाजाचा व्याप विचारात घेवून सध्याच्या ३ सहाय्यक पोलीस 


शासन निर्णय क्रमांक : AUST १३१५/प्र.क्र.३२९/पोल-३ 


आयुक्‍त कार्यालय विभाग यांच्यामध्ये अतिरिक्‍त १ सहाय्यक पोलीस आयुक्त, उस्मानपुरा विभाग, 


औरंगाबाद arex या विभागाची निर्मिती व कार्यान्वित करुन त्यांचेकडे ४ पोलीस ठाण्यांचा कार्यभार 


सोपविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
पोळीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर यांचे अधीनस्त सद्य:स्थितीमध्ये खालीप्रमाणे 
विभाग कार्यरत आहेत:- 
सद्य:स्थितीमध्ये अस्तित्वात असलेले विभाग 
अ. | विभागाचे नाव विभागात समाविष्ठ असलेली पोलीस ठाणे 
| , सहा. पोलीस | १.पो.स्टे.सेटीचौक ।३.पो.स्टे. जिन्सी ५.पो.स्टे. सातारा 
आत २.पो.स्टे.क्रांतीचौक | ४.पो.स्टे.उस्मानपुरा 
शहर विभाग 
2. । सहा. पोलीस ।१.पो.स्टे.छावणी ३.पो.स्टे. ५.पो.स्टे.दौळताबाद 
आयुक्त, एमआयडीसी 
छावणी विभाग वाळुज 
२.पो.स्टे. वाळुज  |।४.पो.स्टे. बेगमपूरा ।६.पो.स्टे.हर्सुल 
३. | सहा. पोलीस ।१.पो.स्टे.सिडको  ।३.पोस्टे.मुकुंदवाडी 
क. २.पो.स्टे. ४.पो.स्टे. 
सिडको विभाग एमआयडीसी — 
सिडको 


२. पोलीस ठाण्यांचे निरीक्षण, गुन्ह्यांच्या ठिकाणास भेटी व गुन्ह्यांवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीकोनातून 


सध्या कार्यरत असलेल्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त, शहर विभाग व सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 


छावणी विभाग यांच्या कामकाजाचा वाढलेला व्याप लक्षात घेता पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : AUST १३१५/प्र.क्र.३२९/पोल-३ 


यांच्या अधीनस्त अतिरिक्त १ सहाय्यक पोळीस आयुक्त, उस्मानपुरा विभाग, औरंगाबाद शहर या 


विभागाची निर्मिती करण्यास व त्यांचेकडे खालीलप्रमाणे ४ पोलीस ठाण्यांचा कार्यभार सोपविण्यास 


शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विभागाचे नाव विभागात समाविष्ठ असलेली पोलीस ठाणे 
दिं . _।'सहा. पोलीस आयुक्त, | १.पो.स्टे.सिटीचौक ।२.पो.स्टे.क्रांतीचौीक ।३.पो.स्टे. 
शहर विभाग बेगमपूरा 
२. ।सहा.पोलीस आयुक्त, | १.पो.स्टे.छावणी ३.पो.स्टे.एमआयडीसी 
छावणी विभाग वाळुज 
२.पो.स्टे.वाळुज ४.पो.स्टे.दौलताबाद 
३. सहा.पोळीस आयुक्त, | १.पो.स्टे.सिडको ३.पो.स्टे.जिन्सी 
सिडको विभाग २.पो.स्टे.एमआयडीसी | ४.पो.स्टे.हर्सुल 
सिडको 
हि सहा.पोळीस आयुक्त, | १.पो.स्टे.सातारा ३.पो.स्टे.जवाहरनगर 
उस्मानपूरा विभाग २.पो.स्टे.उस्मानपूरा ४.पो.स्टे.मुकुंदवाडी 
(नवीन विभाग) 
३. सदरहू नवीन विभागाचे कामकाज हे पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर यांच्या अधीनस्त 


असलेल्या मंजूर सहाय्यक WA आयुक्त यांचेद्वारे पार पाडण्यात यावे. भविष्यात विषयांकित प्रकरणी 


पदनिर्मिती करणे आवश्‍यक झाल्यास, पदनिर्मितीवर शासनाने घातलेली बंदी उठवल्यानंतर आणि 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधीनस्त पोळीस दलातील सर्व पदांचा आढावा 


अंतिम झाल्यानंतरच विचारात घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : AUST १३१५/प्र.क्र.३२९/पोल-३ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२१२१५२७३४२४२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kailas A [| ॥॥ 104. क्‍ शि 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
यी postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G a | kw a d cn=Kailas Arjun Gaikwad 
Date: 2016.02.12 15:29:56 +05'30' 
कैलास गायकवाड 
उपसचिव, गृह विभाग 
प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र औरंगाबाद. 
पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर. 
पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण. 
५. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 
६. आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१२. गृह विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकरी. 
१३. निवड नस्ती / पोल-३. 


०८ WwW A OO 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


